शासन निर्णय :- 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवरील उप संचालक, 


गट-अ 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सहसंचालक गट-अ 
या पदावर पदोन्नती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औसुवआ ०९१६ /प्र.क्र. ९१/कामगार-१ 


पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २९ मे, २०१८ 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, गट-अ 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सहसंचालक गट-अ या पदावर खालीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे- 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | मूळ प्रवर्ग | पदोन्नतीचा | महसुली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र प्रवर्ग 
a २ ३ षु & lp — 2. = Oe =~ = =] 
| श्री. अ.धो.खोत (खुल) (खुल) कोकण-१ सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य, वसई 
२ | श्री.दि.ए.सोनवणे | (इ.मा.व.) | (खुल) अमरावती सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य,अकोला 
३ | श्री. वि.मा.यादव (खुला) (खुला) पुणे सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य, पुणे कार्यक्षेत्र-१ 
४ श्री. रा.भा.पोरे (खुल) (खुल) कोकण-२ सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य, मुंबई 
५ | श्री. सि.वि.लळभाणे | (अ.जा, (खुल) पुणे सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य, कोल्हापूर 
६ | श्री. स.अ.तिखे (31.517) (खुल) कोकण-२ सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य, ठाणे 
७  श्री.दे.भ.गोरे (खुल) (खुला) नाशिक सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य,नाशिक 
८ | श्री.मु.र.पाटील (खुल) (खुला) कोकण-१ सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 


आरोग्य,रायगड 


२. या आदेशान्वये उपरोक्‍त अधिका-यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या पदांचे, 


यापूर्वीच्या विविध आदेझांन्वये प्रशासकीय कारणास्तव अन्य अधिका-यांकडे सोपविण्यात आलेले 


अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ ०९१६ /प्र.क्र. ९१/कामगार-१ 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सह संचालक,गट-अ, पदावरील पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. तसेच सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
५. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
६. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१७७/१८, 
दिनांक १५/०२/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने व सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्र क्र. 
बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/१/१६.ब, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७ मधील मार्गदर्शनपर सूचनांना 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०५२९१८१०१७३४१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Satish 
Bhartiya 
( afcrar भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-४०००५१. 


प्रत - 


. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. प्रधान सचिव(कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई रायगड/ पाळघर/ पुणे/ कोल्हापूर/ औरंगाबाद/ 

नाशिक 

७. संबंधित अधिकारी (द्वारा - प्रभारी संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, 
कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१.) 

, निवड नस्ती, (कामगार-१). 


Cc WwW A -5 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


